नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास 
योजनेअंतर्गत राज्य हिस्सा रक्‍कम सन २०२१-२२या 
वर्षाचा रु. ४.०० लाख व सन २०२२-२३ या वर्षाचा 
रु. ८.०० लाख असे एकूण रु. १२.०० लाख निधी 
सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून 
वितरीत करणेबाबत...... (२४०१ ॥९४२)- शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्र. नावियो-२०२२/प्र.क्र.१८३/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. नावियो-२०२२/प्र.क्र.१८३/९-अओ, दि. २७.१०.२०२३ 


शासन शुद्धीपत्रक:- उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अनुक्रमांक 


२. वितरीत केलेला राज्य हिस्स्याचा निधी ताळुका- जिल्हा रत्नागिरी येथील खाळील रोपवाटिकांकरिता 


खर्च करण्यात यावा. 


सन | रोपवाटिका | भौतिक लक्षांक | आर्थिक लक्षांक | केंद्र हिस्सा-५०% | राज्य हिस्सा-५०% 
(रु. लाखात) (रु. लाखात) (रु. लाखात) 
२०२१-२२ | WAST 24 हजार ८.०० ४.०० ४.०० 
२०२२-२३ | WAST २५ हजार a ae 1a 
भाट्ये २५ हजार 
एकूण २४.०० १२.०० १२.०० 
ऐवजी 
२. वितरीत केलेला राज्य हिस्स्याचा निधी तालुका- जिल्हा रत्नागिरी येथील खाळील रोपवाटिकांकरिता 
खर्च करण्यात यावा. 
सन | रोपवाटिका । भौतिक लक्षांक | आर्थिक लक्षांक | केद्र हिस्सा-५०% | राज्य हिस्सा-५०% 
(रु. लाखात) (रु. लाखात) (रु. लाखात) 
2029-22 | पोमेडी/भाट्ये 24 हजार ८.०० ४.०० ४.०० 
2022-23 | पोमेडी/भाट्ये 24 हजार ८.०० ४.०० ४.०० 
हातखंबा २५ हजार ८.०० ४.०० ४.०० 
एकूण २४.०० १२.०० १२.०० 


असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नावियो-२०२२/प्र.क्र.१८३/९-अ, 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२२८१८३४४८५९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षंकीत करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH 


H EMANT BR CS REMARK GORAKHNATH MHAPANKAR, ८ 
को नेते १ का AGRICULTURE AND ADE 
Date: 2023.12.28 18:35:43 +05'30' 
(हे.गो.म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. मंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
७) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
८) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११ अध्यक्ष, नारळ विकास बोर्ड (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार), केरा भवन, एसआरव्हीएचएस रोड, 
कोची-६८२०११ 

१२) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३) कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

१४)महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

१५) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६) सहायक संचालक (ABT-9), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१८)विभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे. 

१९) लेखाधिकारी, विभागीय कृषि सह संचालक यांचे कार्यालय, कोकण विभाग, ठाणे 

20) उप संचालक, नारळ विकास बोर्ड, ठाणे. 

२१) उद्यानविद्या प्रमुख, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

२२) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, रत्नागिरी 

23) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४ कार्यासन ९-अ, निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


